वर्ष ८ , अंक १२७ ( २ ) ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 

मंगळवार , ऑक्टोबर ४ , २०२२ / आश्विन १२ , शके १ ९ ४४ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


असाधारण क्रमांक ३७० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ . 

अधिसूचना 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 

6 

क्रमांक खाक्षेस -२०२१ / प्र.क्र .३४८ / रस्ते -८ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे महाराष्ट्र महामार्ग 
अधिनियम ( १ ९ ५५ चा ५५ ) याच्या कलम ४ च्या परंतुकाच्या तरतुदी अनुसार ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” म्हणून करण्यात 
आला आहे ) हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग यांना जोडणारा शहापूर जोडमार्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्य 
मार्ग ( विशेष ) क्र .२ ( ब ) यासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त महामार्ग ” असा करण्यात आला आहे ) महामार्ग प्राधिकरण आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित महामार्ग प्राधिकरणाने उक्त महामार्गाच्या संदर्भात महामार्ग प्राधिकरण 
म्हणून महाराष्ट्र शासनाला विनंती केली आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखित जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” 
असा करण्यात आला आहे ) उक्त महामार्गाचे बांधकाम , देखभाल , व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन यांसाठी आवश्यक एक सार्वजनिक प्रयोजन 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीं अंतर्गत उक्त महामार्ग प्राधिकरणासाठी , महाराष्ट्र शासनाकडून अधिग्रहित करण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की , एका सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन ही उक्त महामार्गाचे किंवा 
त्याच्या काही भागाचे बांधकाम , देखभाल , व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन यासाठी आवश्यक आहे आणि म्हणून उक्त महामार्ग 
प्राधिकरणासाठी , पूर्वोक्त प्रयोजनांकरिता , उक्त जमीन संपादित करणे शासनास इष्ट वाटते , 


भाग चार - ब -३७०८१ 


त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम ( १ ९ ५५ चा ५५ ) याच्या कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) व ( ३ ) व कलम १७ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा , आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , - 


( एक ) उक्त महामार्गाचे बांधकाम , देखभाल , व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन करणे यांसाठी उक्त महामार्ग प्राधिकरणासाठी उक्त 
जमिनीचे संपादन करण्याची घोषणा करीत आहे : 


( दोन ) विनिर्दिष्ट करीत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ७ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या अधिसूचनेला प्रतिसाद म्हणून 
ज्यांच्या हरकती व सूचना यापूर्वीच विचारात घेतल्या आहेत किंवा महामार्ग प्राधिकरणाकडून सुनावणी झाली आहे अशा व्यक्तींखेरीज 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ४ , २०२२ / आश्विन १२ , शके १ ९ ४४ 

, 

उक्त जमिनीशी हितसंबंधित कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून एकवीस 
दिवसांच्या आत संबंधित भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी ( सामान्य प्रशासन ) ठाणे , जिल्हा ठाणे यांच्याकडे उक्त महामार्गाचे 
बांधकाम , देखभाल , व्यवस्थापन किंवा कार्यान्वयन यासाठीच्या प्रयोजनांसाठी उक्त जमिनीच्या वापराबाबत लेखी व त्याच्या कारणांसह 
आक्षेप घेऊ शकते . 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 


४ 

५ 


६ 


७ 

८ 


१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 


अनुसूची 

संपादित करावयासाठी उद्देशित असलेल्या जमिनीचे वर्णन 

तालुका : शहापूर , जिल्हा : ठाणे 

भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 


गाव 


गोठेघर 

गोठेघर 

गोठेघर 

गोठेघर 

गोठेघर 

गोठेघर 

गोठेघर 


गोठेघर 

गोठेघर 

गोठेघर 

गोठेघर 

गोठेघर 

कांबारे 

कांबारे 

कांबारे 

कांबारे 

कांबारे 

कांबारे 

कांबारे 

कांबारे 

कांबारे 

कांबारे 

कांबारे 

कांबारे 

बामणे 


( ३ ) 


२७ 

३० 

४१ 

२२ 

४६ 


२० 

१८ 

१७ 

१६ 

१५ 

४२ 

३३८ 

३०७ 

३३८ पै . 

३३७ 

३३५ 

३३६ 

३३४ 

३३२ 

३४१ 

३३० 

३२ ९ 

३२८ 


क्षेत्र ( हेक्टर आर ) 

( ४ ) 

०.६६.३२ 

०.२३.६७ 

०.६४.१० 

०.३३.०० 

०.२३.७६ 

०.१८.७० 

०.०५.०६ 

०.२६.२ ९ 

०.२१.६० 

०.३४.१० 

०.४१.२५ 

०.०१.१० 

०.३ ९ .४५ 

०.१५.०८ 

०.०६.२६ 

०.१४.३१ 

०.०८.४० 

०.० ९ .७१ 

०.१२.१० 

०.१६.४० 

०.००.५० 

०.१६.०० 

०.१०.०० 

०.११.०० 

०.२२.०० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रशांत द . नवघरे , 
शासनाचे सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब , ऑक्टोबर ४ , २०२२ / आश्विन १२ , शके १ ९ ४४ 

- 


MAHARASHTRA HIGHWAYS ACT . 

No. PPP 2021 / C.R.348 / Road - 8.- Whereas , the Maharashtra State Road Development 
Corporation Limited is the Highway Authority for the State Highway ( Special ) No. 2 ( B ) to be 
known as the Shahapur Connector to Hindu Hridaysamrat Balasaheb Thackeray Maharashtra 
Samruddhi Mahamarg . ( hereinafter referred to as " the said Highway " ) as per the provisions of 
the proviso to section 4 of the Maharashtra Highways Act ( LV of 1955 ) ( hereinafter referred to as 
" the said Act " ) ; 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 4th October , 2022 . 


And whereas , the Maharashtra State Road Development Corporation Limited , being the 
Highway Authority , in respect of the said Highway , has requested the Government of 
Maharashtra that , the land mentioned in the Schedule appended hereto ( hereinafter referred to 
as " the said land " ) , required by it for the building , maintenance , management or operation of the 
said Highway , being for the public purpose , be acquired by the Government of Maharashtra for 
the said Highway Authority under the provisions of the said Act ; 


And whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that , for the public purpose , said 
land is required for the building , maintenance , management or operation of the said Highway or 
part thereof and therefore considers it expedient to acquire the said land for the aforesaid 
purposes for the said Highway Authority ; 


NOTIFICATION 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 2 ) and ( 3 ) of section 15 
read with section 17 of the Maharashtra Highways Act ( LV of 1955 ) , and of all other powers 
enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby , 


( i ) declares its intention to acquire the said land for the said Highway Authority for the 
building , maintenance , management or operation of the said Highway ; 


Sr. No. 

( 1 ) 

1 

2 

3 

4 


( ii ) specifies that any person interested in the said land , other than the persons whose 
objections or suggestions have already been considered or heard by the Highway Authority in 
response to the notification issued under section 7 of the said Act , may , within twenty - one 
days from the date of publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette , 
object to the use of the said land for the purposes of the building , maintenance , management 
or operation of the said Highway , in writing and stating the grounds thereof , to the Deputy 
Collector ( General Administration ) Thane , District Thane , being the concerned Land 
Acquisition Officer . 


LO 


5 


SCHEDULE 

Description of land intended to be acquired 

Taluka : Shahapur , District : Thane 


Village 
( 2 ) 

Gotheghar 

Gotheghar 

Gotheghar 

Gotheghar 

Gotheghar 


Survey / Gat Number 

( 3 ) 

27 

30 

41 

22 

46 


Area 

( Hectare Are ) 


( 4 ) 

0.66.32 

0.23.67 

0.64.10 

0.33.00 

0.23.76 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर ४ , २०२२ / आश्विन १२ , शके १ ९ ४४ 


Sr. No. 

( 1 ) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 


Village 

( 2 ) 

Gotheghar 

Gotheghar 

Gotheghar 

Gotheghar 

Gotheghar 

Gotheghar 

Gotheghar 

Kambare 

Kambare 

Kambare 

Kambare 

Kambare 

Kambare 

Kambare 

Kambare 

Kambare 

Kambare 

Kambare 

Kambare 

Bamane 


Survey / Gat Number 

( 3 ) 

19 

20 

18 

17 

16 

15 

42 

338 

307 

338 P. 

337 

335 

336 

334 

332 

341 

330 

329 

328 

5/1 


Area 

( Hectare Are ) 


( 4 ) 

0.18.70 

0.05.06 

0.26.29 

0.21.60 

0.34.10 

0.41.25 

0.01.10 

0.39.45 

0.15.08 

0.06.26 

0.14.31 

0.08.40 

0.09.71 

0.12.10 

0.16.40 

0.00.50 

0.16.00 

0.10.00 

0.11.00 

0.22.00 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRASHANT D. NAOGHARE , 
Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


